महसुल व वन विभागांतर्गत मदत व 
पुनर्वसन प्रभागासाठी महा आयटी यांना 
डीबीटी प्रणाली राबविण्यासाठी Cloud 
Services करीता मुदतवाढ देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.३८(२)/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ - 

१) महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एससीवाय २०१७/प्र.क्र.२२२/म-७, दि.१८.०४.२०१८ 

२) सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं २०२२/प्र.क्र.४७/से- 
२/३९, दि.२७.०९.२०२२. 

३) मदत व पुनर्वसन प्रभागाने आयोजित केलेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची बैठक 
दि.०४.११.२०२२ व त्याअनुषंगाने कार्यादेश दि.०७.११.२०२२ 

४) मदत व पुनर्वसन प्रभागाने आयोजित केलेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची बैठक 
दि.२८.०३.२०२४ व त्याअनुषंगाने कार्यादेश दि.१८.०४.२०२४ 


५) मदत व पुनर्वसन उपविभागाने आयोजित केलेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची बैठक 
दि.२४.०७.२०२४ चे इतिवृत्त दि.३०.०८.२०२४. 


प्रस्तावनाः 

महसुल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन प्रभागामार्फत शेतकऱ्यांना विविध आपत्तीकरीता 
शेतीपिक नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत तसेच विविध प्रकल्पातील बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
करण्यासाठी दि.१८.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मदत व पुनर्वसन प्रभागामार्फत ई-प्रशासन 
प्रकल्प राबविण्यासाठी स्वतंत्र विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


२. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन 
निर्णय महसुल व वन विभाग दि.२४ जानेवारी २०२३ अन्वये थेट हस्तांतरण प्रणाली (DBT) कार्यान्वित 
करण्यात केली शेतीपिक नुकसानीची मदत डीबीटी प्रणालीमार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 
जमा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. महा आयटी मार्फत डीबीटी प्रणालीसाठी क्लाऊड सर्व्हिसेस 
SEPL कंपनीकडून पुरविल्या जातात. त्यानूषंगाने विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दि.०४.११.२०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानूसार डीबीटी प्रणाली महा आयटी मार्फत राबविण्यासाठी 
दि.०७.११.२०२२ च्या VATA Cloud Services HATES देण्यात आळे. महा आयटी Cloud Services 
करीता दि.१८.०४.२०२४ च्या कार्यादेशान्वये दि.०१.०३.२०२४ पासून दि.३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेत आली होती. डीबीटी प्रणाली पुढे चाळू ठेवण्यात येणार असल्याने Cloud Services सुरु महा 
आयटीला मुदत वाढ देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.३८(२)/म-७ 
शासन निर्णय :- 


दि.२४.०७.२०२४ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीमध्ये झालेल्या निर्णयानूसार महा आयटी 
मार्फत डीबीटी प्रणालीसाठी क्लाऊड सर्व्हिसेस पुढे चाळू ठेवण्यासाठी दि.०१.०७.२०२४ पासुन पुढील 
चार महिन्यापर्यंत किंवा इतरत्र स्थलांतर होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यासाठी येणारा खर्च 
महाआयटी कडून देण्यात येणाऱ्या देयकांनूसार अदा करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. उपरोक्त नमूद डीबीटी प्रणालीसाठी क्लाऊड सर्व्हिसेस बाबतची या विभागाची अदयावत 
होणारी माहिती वेळच्यावेळी महाआयटीने शासनास सादर करावी. 


३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च संबंधित लेखाज्ीर्षाखाली असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१६०५४१५५१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 
CHULARAM Dera 


2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7eSef0c4328259521 ba94feaafdffbadf353be3592552a 
srashtra, 


RAMCHANDRA NIKHARE a 


0: 


1e=400032, st=Mahai , 

=E37123E923CF43F99F06B54384FF491 E5F703F14D653B5A59D47EA 
n=CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 

19 16:06:57 +05'30" 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई 

५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महा आयटी, मुंबई 

११. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३/ब-१/आव्यप्र-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६), मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन / म-७) 


KKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


